गुन्हे प्रकटीकरण झाखा, गु.नो.क्र.३५६/१९९० व 


गु.नो.क्र.3५७/१९९० मधून उदभवणा-या प्रकरणामध्ये 


विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 


आलेल्या अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.७६/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१३ 


संदर्भ -- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- १०१३/ए.एस.३१/डी-चौदा, दिनांक 
२६.०४.२०१३ 


शासन निर्णय-- मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील फौजदारी रिट याचिका क्र.३४५९/२०१० (अली 


इम्रान अळी अहमद विरूध्द बॉम्बे मर्कटाईल को-ऑप.बँक व इतर) मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अतिरिक्‍त 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, ४७ वे न्यायालय, एस्प्लेनेड, मुंबई येथे प्रलंबित प्र.क्र.१६९७/पी/९१ 


(गु.नो.क्र.३५६/१९९०) व प्र.क्र.१२२०/पी/९१ (गु.नो.क्र.३५७/१९९०) मधून उद्भवणा-या प्रकरणांमध्ये 


शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.वैभव बगाडे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 


संदर्भाधीन दिनांक २६.०४.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. १०,०००/- 


प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.9७६/पोळल-१० 


अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उप आयुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठीयेणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८२/१३/व्यय-७, दिनांक २०.०६.२०१३ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८१६१२०९४००४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ajinkya 


Aj In kya Vasant Bagade 


DN: CN = Ajinkya Vasant 


Bagade, C = IN, S= 
Vasa nt Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.08.20 11:57:37 
Bag ade +05'30" 
(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई पोळीस आयुकत कार्यालय आवार, डॉ.डी.एन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.9७६/पोळल-१० 


रोड,मुंबई-१ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई 
. विधी व न्याय विभाग (अ-शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 


. अँड.श्री.वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को.ऑप.हौ.सो., अदुकीया रोड, एस.व्ही.रोड, 


कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७. 


. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


